राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन 2099-2092 
राज्य निवड समितीची नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.७/टीएनटी-४. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ जुले, २०१८ 


संदर्भ :- 9) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. एफ१-४/२०१७-एनएटी दिनांक १५ जून, २०१८ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. एफ१-४/२०१७-एनएटी दिनांक १० जूले, २०१८ 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाकित क्र. १ च्या पत्रानुसार केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०१७ च्या 
अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ नुसार केंद्र 
शासनाच्या प्रतिनिधीचे नाव प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०१७ साठी 
खालीलप्रमाणे राज्य निवड समिती नियुक्‍त करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 
।१__ | अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अध्यक्ष 
२ प्रा. नित्यानंद प्रधान ( केद्र शासनाचे प्रतिनिधी ) सदस्य 
३ शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य सचिव 
| शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
षु शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य 
& संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व सदस्य 
प्रशिक्षण परिषद, पुणे. ( MSCERT ) 
2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 


करण्यात यावे. निवडी संदर्भात आवश्‍यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता निवड समितीने घ्यावी. जिल्हा 
निवडसमितीने शिफारस केलेल्या नामांकनापैकी सहा नामांकने राज्य निवड समितीने ऑनलाईन 
पोर्टलव्दारे केंद्रशासनास (National Jury ) दि.३१ जुले, २०१८ पर्यंत पाठवावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.७/टीएनटी-४ 


Re सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१११२०७३९६४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रराचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by J. 5. Rask 


nd Sports Department, 
., st=Maharashtra, 
2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab8548204 


2a072e8a601095b5f7aa8d67b9b02db2, “J. 5. 


Date: 2018.07.11 12:09:05 +05'30' 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. ( MSCERT ) 
५. प्रा. नित्यानंद प्रधान (केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी ) 
६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
७. सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),सर्व शिक्षण निरिक्षक,बृहन्मुंबई. 
८. मा. मुख्यमंत्राचे यांचे खाजगी सचिव,मुख्यमंत्र्याचे कार्यालय,मुंबई. 
९. मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्यअधिकारी. 
१०.मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
११.मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, 
१२.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१३.निवड नस्ती, टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


